उपसंचालक आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, 
कोल्हापूर व उपसंचालक, आरोग्य सेवा, 
औरंगाबाद यांचे अधिपत्याखालील २१५ 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२०/प्र.क्र.२०७/आरोग्य-४, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख : ३० सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा :- 
१) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.६२/कोषा प्रजा-५, 
दि.३१.०३.२०२०. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१२.०२.२०२० व 
दि.३१.०८.२०२०. 


३) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- आआसे/कक्ष-७अ/टे- 
८/वै.अधिकारी/अस्थाई पदे/कोल्हापूर मंडळ/२०२९-३०/२०२०, दि.२८.०९.२०२०. 
४) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- आआसे/कक्ष-७अ/टे- 
८/वै.अधिकारी/अस्थाई पदे/औरंगाबाद मंडळ/२०२६-२८/२०, दि.२८.०९.२०२०. 
५) सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक : अपदे-२०१९/प्र.क्र.९३/आरोग्य-४, 
दि.१०.१०.२०१९. 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक : अपदे-२०१९/प्र.क्र.१४९/आरोग्य-४, 
दि.१०.१०.२०१९. 
शासन निर्णय :- 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर व उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद 
मंडळ, औरंगाबाद यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या आरोग्य संस्थांमधील १५८ वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२८.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ 
संपुष्टात आल्याने आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने उपरोक्त अ.क्र. ३ व ४ येथील पत्रान्वये, १५८ वैद्यकीय 
अधिकारी, गट-अ व नव्याने निर्माण करण्यात आलेली ५७ पदे अज्ञा एकूण २१५ अस्थाई पदांना मुदतवाढ 
देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या उपसंचालक, 
आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर व उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद यांच्या 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे -२०२०/प्र.क्र.२०७/ आरोग्य-४ 
अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांमधीळ २१५ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन पुढील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावे आणि हा खर्च सन २०२०-२०२१ 
या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र लेखाशिर्ष 


ण मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१- संचालन व प्रशासन, (०१) (०४) गट वैद्यकीय अधिकारी (२२१० 03199)” 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- ३१.०८.२०२० च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर पदांना यापुढील कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना, यासोबतच्या 
“परिशिष्ट-3” मधील तक्‍्यात प्रत्येक अरोग्य संस्थेचे नाव, एकूण मंजूर पदे, स्थायी पदे व अस्थाची पदे 
(तपशीलवार माधहती) याबाबतच्या माधहतीसह शासनास सादर करण्यात यावा. 


द. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/७५/.॥8॥॥/859॥[॥9.90४५.॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१८१६४८५५२११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 
Kadam Patil 

DN: CN = Roshani Dinesh Kadam 
Patil, C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU 
= Public Health Department 

Date: 2020.09.30 16:37:23 +05'30' 


(art कदम-पाटीनल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळलेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर . 
आयुक्‍त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा-२, पुणे. 


Cc “७ AD WO 


पृष्ठ३पैकी२ 


aR निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.२०७/आरोग्य-४ 


५. सहसंचालक,आरोग्य सेवा, रु(प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई. 

६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 

८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, , औरंगाबाद मंडळ. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर व औरंगाबाद. 

१०.सर्व संबंधीत रुग्णालये व कार्यालय (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ व 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ यांचेमार्फत) 

११. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), सा.आ.वि. 
मंत्रालय,मुंबई. 

१४.निवडनस्ती (आरोग्य-४) 


पृष्ठ$पैकी३ 


झासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.२०७/आरोग्य-४ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२०/प्र.क्र.२०७/आरोग्य-४, 
दिनांक - ३० सप्टेंबर, २०२० सोबतचे विवरणपत्र) 


अ.क्र. | आरोग्य संस्थेचे नाव | एकूण मंजूर । स्थायी पदे | अस्थायी अस्थायी पद 
पदे पद 
अ | उपसंचालक, आरोग्य सेवा कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील वैद्यकीय 
अधिकारी-अ 
i आरोग्य विभाग, जिल्हा | १८१ १३८ 83 वैद्यकीय अधिकारी, 
परिषद, कोल्हापूर पाटा 
२ | आरोग्य विभाग, जिल्हा | १२८ ९५ ३३ 
परिषद, सांगली 
3 | आरोग्य विभाग, जिल्हा | १०५ ७९ २६ 
परिषद, रत्नागिरी 
pel आरोग्य विभाग, जिल्हा ७६ ६१ १५ 
परिषद, सिंधुदूर्ग 
एकूण-अ। ४९० ३७३ 1१% | ११७ अस्थाई पदे 
ब॒। उपसंचालक, आरोग्य सेवा औरंगाबाद मंडळ औरंगाबाद यांच्या अधिपत्याखालील वैद्यकीय 
अधिकारी-अ 
dl आरोग्य विभाग, जिल्हा | १२१ ८९ ३२ वैद्यकीय अधिकारी, 
परिषद, औरंगाबाद गट-अ 
२ | आरोग्य विभाग, जिल्हा al ५६ १५ 
परिषद, हिंगोली 
3 | आरोग्य विभाग, जिल्हा ८२ ५५ २७ 
परिषद, परभणी 
a आरोग्य विभाग, जिल्हा ९२ te | २४ 
परिषद, जालना 
एकूण-ब| ३६६ २६८ ९८ ९८ अस्थाई पदे 
एकूण (s+) | ८५६ ६४१ २१५ २१५ अस्थाई पदे 


पृष्ठ$पैकी४ 


